सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या 
निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शोतीपिकांच्या 
नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना विशोष बाब म्हणून मदत 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१२३/म-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० जून, २०२३. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएळएस-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, दि. ३०.१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, दि.१३.०५.२०१५ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएळएस-२०२२/प्र.क्र.२९७/म-३, दि.८.९.२०२२, दि.१४.०९.२०२२, 
दि.२८.०९.२०२२, दि.२.११.२०२२, दि.१७.११.२०२२, दि.२३.११.२०२२, दि.१५.१२.२०२२ दि.११.०१.२०२३, 
दि.२४.०३.२०२३ व दि.२९.०३.२०२३. 
8) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलळएस-२०२२/प्र.क्र.२९९/म-३, दि. १३.१०.२०२२ 
५) विभागीय आयुकत, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/नेआ/पुनर्व/मस/कावि-३२९/२०२२, दि.१२.१०.२०२२ 
६) विभागीय आयुकत, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/नेआ/पुनर्व/मस/कावि-३९१/२०२२, दि.१७.११.२०२२ 
७) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/नेआ/पुनर्व/मस/कावि-३९३/२०२२, दि.१८.११.२०२२ 
) 
) 


८) विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्र.उपआ/नेआ/पुनर्व/मस/कावि-९३५/२०२२, दि.२२.११.२०२२ 

९) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा-७(५)/नेआव्य/कावि-५४८/२०२२, दि.२५.११.२०२२ 

qo) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/कावि/३४३/२०२२, दि.१५.११.२०२२ 

११) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/कावि/३४७/२०२२, दि.१५.११.२०२२ 

१२) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/टंचाई/२०२२/ज-३,जा.क्र.१४४४३, दि.२५.१०.२०२२ 
१३) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/टंचाई/२०२२/ज-३,जा.क्र.१४९६८, दि.११.११.२०२२ 
१४) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०२२/मशाका/नेआ/कावि-१५४५, दि.४.११.२०२२ 
१५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/म-११,दि.२४.०१.२०२३. 
१६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएळएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ 
१७) मंत्रिमंडळाच्या दि.१३.०६.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 


प्रस्तावना:- 

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील 
हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात 
एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. राज्यात जुळे, २०२२ मध्ये 
झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे विविध जिल्ह्यात शोतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.१२३/म-३ 


अनुदान स्वरूपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबत दि.१० ऑगस्ट, २०२२ 
रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन, शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग 
क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५३/म-३, दि.२२ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या 
कालावधीतील अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात होणाऱ्या 
शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 

जून ते ऑगस्ट, २०२२ या कालावधीत विविध जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व उद्भवलेल्या 
पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता/शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वर नमूद दि.२२ ऑगस्ट, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या दराने मदत देण्यासाठी आवश्‍यक असलेले निधी मागणीचे 
प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडून प्राप्त झाले होते. त्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना शोतीपिकांचे नुकसान 
व शेतजमिनीचे नुकसान याकरिता मदतीचे वाटप करण्यासाठी एकूण रु.६३९६.८६ कोटी इतका निधी वर नमूद 
दि.८.९.२०२२, दि.१४.९.२०२२, दि.२८.०९.२०२२, दि.०२.११.२०२२, दि.१७.११.२०२२, दि.२३.११.२०२२, 
दि.१५.१२.२०२२, दि.११.०१.२०२३, दि.२४.०३.२०२३ व दि.२९.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व 
गावांमध्ये शोतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास 
जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना 
मदत देण्यात येते. मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी 
होऊ शकते आणि त्यामुळे शोतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग 
क्र.सीएलएस-५९८३/२४८३६१/प्र.क्र.८२०/म-३, दि.३१ जानेवारी, १९८३ मध्ये अतिवृष्टीसाठी विहित 
करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही काही गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे 
आढळल्यास HM नुकसानीपोटी विशेष बाब म्हणून मदत देण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी शासनास प्रस्ताव 
पाठविण्याची तरतुद आहे. या तरतुदीनुसार विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद, अमरावती व पुणे यांच्याकडून प्राप्त 
प्रस्तावानुसार अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता दि.१३ 
ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णयाव्दारे रु.७५५.६९ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 

त्यानंतर विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद व विभागीय आयुक्‍त, अमरावती, विभागीय आयुक्‍त, नागपूर, 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक व विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडून सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामातील 
अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे ३३ टक्केपेक्षा जास्त शोतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने 
विशेष बाब म्हणून मदत देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. 

दि.१३ जून, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामातील 
अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून या 
विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रलंबित निधी मागणीच्या प्रस्तावांमधील बाधित शेतकऱ्यांना, राज्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१२३/म-३ 


आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रलंबित 
प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडून गुगल स्प्रेडशिटव्दारे बाधित क्षेत्राची माहिती 
मागविण्यात आली होती. ही माहिती विचारात घेऊन या प्रकरणी निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबतचे आदेशा 
निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामातील अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या 
नुकसानीकरिता fears बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रलंबित निधी मागणीच्या 
प्रस्तावामधील बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता, वर नमूद अ.क्र.१५ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार एकूण रु.१५००००.०० लक्ष (अक्षरी 
रुपये पंधराशे कोटी फक्त) इतका निधी सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार जिल्हानिहाय वितरीत करण्यास 
शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म-११ यांनी 
आवर्यकतेनुसार हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर नमूद अ.क्र.१५ येथे नमूद 
दि.२४ जानेवारी, २०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या 
सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी. सन २०२२ च्या 
पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या ज्या बाधित 
शेतकऱ्यांना यापूर्वी मदत देण्यात आली आहे, त्यांना पुन्हा अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या 
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी याव्दारे मदत अनुज्ञेय राहणार नाही. यास्तव, संगणकीय प्रणालीवर बाधित 
शेतकऱ्यांची माहिती भरतांना द्विरूक्ती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचे पालन होईल 
याची खात्री करण्यात यावी. 


३. वरील निधी खर्च करताना सर्व संबंधित शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र.१६ येथील दि.२७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीमधून द्यावयाच्या मदतीचे सुधारित दर मंजूर करण्यात आले आहेत. या दराने व निकषानुसार २ हेक्‍टर 
मर्यादेत मदत प्रदान करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


४. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील 
जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशादाारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकर्‍यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा 
वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्‍यक त्या सूचना निर्गमित 
कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.१२३/म-३ 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी 
त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. 


६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर 
चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे २२४५ २३०९ या लेखाशिर्षाखाली 
पुर्नविनियोजनाव्दारे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यात 
यावा. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२०१३०७१०३९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RELIEF AND 
REHABILITATION DEPARTMENT, 


2,5.4.20=637145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d138 
630b9c76ae7a2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D H A R U R KA R serialNumber=FCF7172A73579B34F A622983D8FB647780F BEF 1D35A1 
CA975955EB9193F3F800, cn=SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
Date: 2023.06.22 15:14:30 +05'30" 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त)//अपर मुख्य सचिव (सहकार)/अपर मुख्य सचिव (कृषी), मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
आयुक्‍त (कृषी), कृषी संचालनालय, पुणे 
सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 
१३. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१४. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१५. कार्यासन अधिकारी (म-११/ब-१), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 
१७. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१२३/म-३ 


शासन निर्णय क्र.सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१२३/म-३, दि. २० जून, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. जिल्हा शोतकरी संख्या बाधितक्षेत्र ' वितरीत निधी 
(हेक्‍टर) 
(a ol अहमदनगर २९२७५१ १९०४७०.३३ 28909.83 
२ | अकोला १३३६५६ ९१८४५.९९ ८६७२.७० 
३ | अमरावती २०३१२१ १२७५९६.०२ १२९५७.३६ 
४ छ.संभाजीनगर ( औरंगाबाद) ४०१४४६ २५३२३९.८५ २२६९८.११ 
५ । बीड ४३७६८८ २२४०२३.३० १९५०३.२७ 
६ | बुलडाणा २६८३२३ १३५१७५.६० ११४९०.२९ 
७ = | जळगाव ६२८५९ २७५३७.०० ४५१४.७३ 
८ | जालना २१४७९३ १४७३४०.२३ १३४२२.२८ 
९ | नागपूर ६१६१ ४८३२.८१ ६२३.२३ 
| do नाशिक ११२७४३ २६०२७.२८ २५८३.३६ 
5 | धाराशिव (उस्मानाबाद) २१६०१३ १५९३८७.३७ १३७०७.५८ 
१२ । परभणी १८८५१३ ८२७९२.०२ ७०३७.३२ 
१३ । सोलापूर ४९१६८ ४०६७४.८६ ४६८९.८५ 
१४ | वाशिम ६३७१६ ४७०२९.३० ३९९८.४९ 
एकूण २६५०९५१ १५५७९७१.९६ | १५००००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


